“राज्यातील “अ” “ब” महानगरपालिका वगळता 
क” “ड” महानगरपालिका तसेच सर्व नगरपरिषद / 
नगरपंचायती क्षेत्रातील कोविड विरोधी मोहिमेमध्ये 
कर्तव्य पारपाडतांना कोरोनाची लागण होऊन 
मृत्युमुखी पडलेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांना केंद्र 
शासन व राज्य शासनाच्या धर्तीवर रु. ५० लाख 
सानुग्रह सहाय्यक अनुदान यासाठी तरतुद 
करण्यासाठी नवीन लेखाशीर्ष उघडण्याबाबत.” 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.२४३/नवि-२० 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १२ ऑक्टोबर, २०२१. 


संदर्भ:-(१) केंद्र शासनाच्या आरोग्य व कुटूंब कल्याण मंत्रालयाचे आदेश, 
दिनांक २८.०३.२०२० 
(२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.४/व्यय-९, दिनांक २९.०५.२०२० व 
दिनांक १४.०५.२०२१. 
(३) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. संकिर्ण- २०२०/प्र.क्र.९९/नवि-२०, 
दिनांक ०४.०८.२०२१. 


प्रस्तावना :- 


“राज्यातील “अ” “ब” महानगरपालिका वगळता “क” “ड” महानगरपालिका तसेच सर्व 
नगरपरिषद / नगरपंचायती क्षेत्रातील कोविड विरोधी मोहिमेमध्ये कर्तव्य पारपाडतांना कोरोनाची 
लागण होऊन मृत्युमुखी पडलेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांना केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या धर्तीवर 
रु. ५० लाख सानुग्रह सहाय्याची योजना” संदर्भाधीन क्र. 3 च्या शासन निर्णयान्वये लागू करण्यात 
आली आहे. आता यासाठी तरतुद करण्यासाठी नवीन HANS उघडण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


“राज्यातील “अ” “ब” महानगरपालिका वगळता “क” “ड” महानगरपालिका तसेच सर्व 
नगरपरिषद / नगरपंचायती क्षेत्रातील कोविड विरोधी मोहिमेमध्ये कर्तव्य पारपाडतांना कोरोनाची 
लागण होऊन मृत्युमुखी पडलेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांना केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या धर्तीवर 
रु. ५० लाख सानुग्रह सहाय्यक अनुदान” यासाठी तरतुद करण्यासाठी खालीलप्रमाणे नवीन 
ळेखाशीर्ष उघडण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.२४३/नवि-२० 


मागणी क्र. एफ-०२ 


Grant No. F- 02 


| मुख्य लेखाकीर्ष:- २२१७-नगर विकास 


Major Head:- 2217- Urban Development 


उप मुख्य लेखाशीर्ष:- ०५-इतर नगर विकास 
कार्यक्रम 


Sub Major Head:- 0O5- Other Urban 
Development Schemes 


गौण Bm :- १९१- नागरी स्थानिक 
संस्था,जञागरी विकास प्राधिकरण,नागरी 
विकास बोर्ड, इत्यादीना सहाय्य. 


Minor Head:- 191 Assistance to Local Bodies 
Corporations, Urban Development Authority, 
Town Improvement Boards etc. 


गटशीर्ष:- (००) 

उप गटशीर्ष:- (००) (०४) राज्यातील नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांतर्गत कोरोना 
संसर्गाच्या साथीत कर्तव्य बजावताना 
कोरोना संसर्गामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या 
कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह सहाय्य (अनिवार्य) 


Group Head:-(00) 


Sub Group Head:- (00) (04) Compensation to 
Employee of Urban Local Bodies for their 
death due to COVID-19 for performing their 
duty during COVID-19 pandemic. 
(Committed) 


उदिष्टे:- ३१,सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
सांकेताक :- (२२१७ ॥३९७) 


Object:- 31,Grants-in-aid (Non-Salary) 
CRC (2217 A397) 


०२. सदरहू शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.९९/अर्थ-१६,दिनांक 
०४.१०.२०२१ व महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.संःख.वि/चा-१/ 
नविवि/यूओआर-६९/२०२१-२२/३५० दिनांक २०.०९.२०२१, अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

०३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२११०१२१८०९३०९५२५ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by C Priyanka 


Date: 2021.10.12 18:10:57 +05'30' 


(प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) मा.मंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२) मा. राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
४) प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


५) प्रधान सचिव-१, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६) प्रधान सचिव-२, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.२४३/नवि-२० 


७) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर 

८) महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र , मुंबई/ नागपूर 

९) सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१०) सर्व जिल्हा जिल्हाधिकारी 

११) आयुक्‍त ,सर्व महानगरपालिका 

१२) संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१४) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१५) संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष ५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई 

१६) अग्निशमन सल्लागार, महाराष्ट्र शासन, सांताक्रुझ (पुर्व, मुंबई 
) 
) 
) 
) 
) 


१७) आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय,वरळी, मुंबई 
१८) उपसचिव (वित्त आयोग कक्ष), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९) सर्व,मुख्याधिकारी 

२०) कक्ष अधिकारी (व्यय-३) / (अर्थसंकल्प-१६), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२१) निवडनस्ती, (नवि-२०), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


